प्रस्तावना - 


वितरीत कर्जानुसार वसुली हप्ते सुधारित 


करण्याबाबत. 
रजनीगंध सहकारीगृहनिर्माण संस्था (म), 
सहजापूर ता.जि. औरंगाबाद 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.२६६/सुधारित/१८-स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ मार्च, २०१८. 


१. शा.नि.क्रमांक- एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.२६६/पहिला/१८-स, दिनांक ०७.११.२००७ 
२. शा.नि.क्रमांक- एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.२६६/दुसरा/१८-स, दिनांक २२.०३.२००९ 
३. शा.नि.क्रमांक- एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.२६६/दुसरा(२)/१८-स, दिनांक ०९.१०.२००९ 
४.शा.नि.क्रमांक- एचएसजी-२५०७/प्र.क्रर६६/दुसरा(३)/१८-स,दि ३०.०३.२०१० 
५. शा.नि.क्रमांक- एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.२६६/तिसरा /१८-स, दिनांक ३०.०३.२०११ 
६. शा.नि.क्रमांक - एचएसजी १०१०/प्र.क्र.३८/१८-स, दिनांक २०.०९.२०१० 
७. शा.प.क्रमांक- संकीर्ण २०११/प्र.क्र. ७२/१८-स, दिनांक १५.०९.२०११ 
८. शा.नि.क्रमांक - एचएसजी १०१०/प्र.क्र.३८/१८-स, दिनांक १४.०८.२०१२ 
९. शा.नि.क्रमांक - संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.७२/१८-स, दिनांक २८.०८.२०१२ 

१०. संस्थेचा प्रस्ताव दिनांक १७.०३.२०१८ 


रजनिगंध सहकारी गृहनिर्माण संस्था, सहजापूर, ता.जि.औरंगाबाद या संस्थेच्या एकूण ५४ 
सभासदांच्या गृहनिर्माण कर्जप्रस्तावास दिनांक ०७.११.२००७ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. संस्थेस आतापर्यंत वितरीत केलेल्या कर्जाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


संदर्भ । सभासद । मंजूर कर्ज वितरीत वितरीत शेरा 
क्र्मां संख्या कर्ज हप्ता रक्‍कम 

क 
(ती... Ys १६४२०००० पहिला-३०% ४९२६००० ५४/५४ 
२ G २२४०००० | GURI-vo % ८९६००० ०८/५४ 
३ ८ २९५०००० | दुसरा (२-४०% ११८०००० ०८/४६ 
° १७ ४९५२५०० | दुसरा (३)-४०% १९८१००० १७/३८ 
षु २७ ८२७०००० । तिसरा -३०% २४८१००० २७/३३ 
एकूण uy १६४२०००० ११४६४००० 


उपरोक्त विवरणपत्राप्रमाणे प्रस्तुत संस्थेस मंजूर रुपये १,६४,२०,०००/- कर्जापैकी फक्त 
रु. १,१४,६४,०००/- वितरीत करण्यात आली आहे. म्हणजेच या संस्थेस रु. ४९,५६,०००/- एवढी तरतूद 
वितरीत करणे बाकी आहे. कर्ज मंजूर होवून नऊ वर्षांचा कालावधी लोटल्याने बांधकाम खर्चात ४० ते ५० 


शासन निर्णय क्रमांकः एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.२६६/सुधारित/१८-स 


टक्‍क्‍्यापेक्षाही जास्त वाढ झाली आहे. पुरेशा निधीअभावी शासनाने संपूर्ण कर्ज रक्‍कम अद्याप वितरीत न 
केल्यामुळे, संस्थेचे बांधकाम अपूर्ण स्थितीत आहे. बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी तसेच घरांच्या वाढीव 
किमतीतील फरक भागविण्यासाठी, सभासदांना इतर वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची परवानगी 
शासनाने दि. २०.९.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये दिलेली आहे. संस्थेचे अर्धवट असलेले बांधकाम इतर 
वित्तिय संस्थेकडून कर्ज घेवून अगर सभासदांकडून वर्गणी जमा करुन पूर्ण करण्याचा निर्णय संस्थेने 
घेतला आहे. शासनाने बांधकाम खर्चात ३० ते ४० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय दिनांक १४.८.२०१२ 
अन्वये घेतलेला असल्यामुळे याचाही आर्थिक भार सभासदांवर पडणार आहे. सभासदांचे वितरीत कर्ज 
हे मंजूर कर्जापेक्षा कमी असल्यामुळे, सभासदाकडून वितरीत कर्जापेक्षा जास्त रक्‍कम वसूल झाल्यास 
त्या सभासदास जादा वसुलीची रक्‍कम परत करावी लागेल, ही बाब विचारात घेता शासनाकडून निधी 
मिळण्यास उशिर होत असल्यामुळे वितरीत कर्जाप्रमाणे परतफेडीच्या एकूण हप्त्यांच्या संख्येची पुनर्रचना 
व बांधकाम खर्चात झालेल्या vo ते ५० टक्के वाढीमुळे घरांच्या अंदाजित किमतीची पुनर्रचना 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय - 

राज्य शासकीय/जिल्हा परिषद कर्मचा-यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अर्थसहाय्य या 
योजनेअंतर्गत रजनीगंध सहकारी गृहनिर्माण संस्था, सहजापूर, ता.जि.औरंगाबाद या संस्थेचा आतापर्यंत 
शासनाकडून कर्ज मंजूर होऊन वितरीत झालेल्या रक्कमेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.:- 


सभासद मंजूर कर्ज वितरीत कर्ज अवितरीत aRT 
संख्या रक्‍कम 
२७ ८२७०००० ८२७०००० शिळा २७/५४ 
६ १८७२५०० १३१०७५० ५६१७५० ६/२७ 
२१ ६२७७५०० १८८३२५० ४३९४२५० २१/२१ 
एकूण :- ४६ १६४२०००० १,१४,६४,००० ४९,५६,००० 


२. रजनीगंध सहकारी गृहनिर्माण संस्था, सहजापूर, ता.जि.औरंगाबाद या संस्थेचा वरील प्रस्ताव 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्राप्रमाणे खालील अटी व STA अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे :- 


२.१ संदर्भाकित क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील तसेच यामध्ये वेळोवेळी काही सुधारणा 
झाल्यास त्या तरतूदी तसेच त्यासोबतच्या परिशिष्ट"अ""ब"व"क"मध्ये अटी व शार्ती या प्रस्तावास लागू 
राहतील. 


२.२ संस्थेतील ज्या सभासदांना मंजूर कर्जापेक्षा कमी रक्‍कम वितरीत केलेली आहे, त्या 
सभासदांकडून पुढील आदेश होईपर्यंत वितरीत रकमेचीच वसुली करण्याबाबतची कार्यवाही तसेच 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.२६६/सुधारित/१८-स 


याबाबतची सुधारीत नोंद सभासदाच्या सेवापुस्तकात घेण्याबाबतची कार्यवाही आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी करावी. कर्जाची तसेच त्यावरील व्याजाची परतफेड व्यवस्थित होते किंवा नाही हे 
पाहण्याची जबाबदारी सभासदांची तसेच संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी/ कार्यालय प्रमुख यांची 
आहे, याची नोंद घ्यावी. ज्या सभासदांच्या वेतनातून अद्याप वसुली सुरु झालेली नाही त्यांच्या वेतनातून 
ती सुरु करण्यात येवून वसुलीची रक्‍कम पुढील लेखाशिर्षाखाली जमा करण्यात यावी. 


६२१६- गृहनिर्माणाकरीता कर्जे, 
८०- सर्वसाधारण, 
८००- इतर कर्जे 
शासकीय व जिल्हा परिषद कर्मचारी यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कर्जे (६२१६५१५२ ००) 
२.३ अद्याप वसुली सुरु न केलेले तसेच उशिरा वसुली सुरु केलेल्या सभासदांनी त्यांच्या 
कर्जाची थकित रक्‍कम, त्यावरील व्याजासह (दंडनिय दराने) विभागाच्या वसुली कक्षात (कार्यासन १९-स, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, फोर्ट, मुंबई जमा करावी. 


२.४ संदर्भ क्र.७ येथे नमूद शासन परिपत्रकातील परिच्छेद ३ नुसार कार्यवाही करुन, संस्थांनी 
त्याबाबतचा अहवाल संस्थेने शासनास सादर करावा. 

२.५ कर्ज मंजूर केल्याच्या आर्थिक वर्षासाठी (२००७-०८) विहित करण्यात आलेला व्याजदर 
या कर्जास लागू असेल. मुद्दलाची वसुली पूर्ण झाल्यानंतर व्याजाची वसुली करण्यात यावी. व्याजाची 
वसुली करताना, पुढील आदेशा होईपर्यंत मुद्दलाच्या वसुली हप्त्यांच्या १ई/४ महिने अथवा सेवेचे शिल्लक 
महिने अथवा ४८ महिने यापैकी कमी असलेल्या मासिक हप्त्यांत करण्यात यावी. 


२.६ या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या वसुली हप्त्यांतील सुधारणेबाबत, संस्थेने 
सर्व सभासदांना व संबंधित सभासदांच्या कार्यालय प्रमुखांना लेखी कळवावे. 


२.७ ज्या सभासदांनी संस्थेस राजीनामा सादर केला आहे, करतील किंवा शासन निर्णय क्र. 
संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.७२/१८-स, दिनांक २८.०८.२०१२ नुसार कार्यवाही करुन संस्थेने सभासदत्व रद्द 
केल्याने सभासदांच्या संबंधित कार्यालयाने कर्जाची वसूली करु नये. अश्या सभासदांचे संस्थेने निधी 
उपलब्ध होताच कर्ज व्याजासह शासनास भरणा करुन, संस्थेने संस्थेसाठी ना-देय प्रमाणपत्रे प्राप्त 
करावी. 


३. कृषि व सहकार विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक एचएसजी १०८०/सीआर २१/८०/१८-सी, 
दिनांक २१.७.१९८० अन्वये प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार हे आदेशा 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.२६६/सुधारित/१८-स 


प्रति, 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२११८१२५३७६०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ashok Shankar Bhujbal 


Ashok Shankar १५५०५५९ 


2.5.4.20=d0603fd89ef561b0b051d6283b2c15bb82 


Bhujbal Se 
(अ.शं.भुजबळ) 
कार्यासन अधिकारी 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर. 

महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी मुंबई 

कक्ष अधिकारी (१९-स) वसुली शाखा सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग. (५ प्रती) 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

संचालक विमा संचालनालय मुंबई गृहनिर्माण भवन म्हाडा वांद्रे (पूर्व,मुंबई-४०००५१ 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद औरंगाबाद. 

कोषागार अधिकारी औरंगाबाद 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था औरंगाबाद 

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था औरंगाबाद ता.जि.औरंगाबाद 

सर्व सभासद, रजनीगंध सहकारी गृहनिर्माण संस्था, सहजापूर, ता.जि.औरंगाबाद 
अध्यक्ष, रजनीगंध सहकारी गृहनिर्माण संस्था, सहजापूर, ता.जि.औरंगाबाद 
निवडनस्ती (१८-स). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक :- एचएसजी-2507/प्र.क्र.266/सुधारीत/18-स 


रजनीगंध सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित सहजापूर, ता.जि. औरंगाबाद 


सभासदाचे नाव व पदनाम कार्यालयाचा पत्ता निर्णय मंजूर कर्ज | वितरीत कर्ज | शा.नि. दि मासिक हप्त्यांची रक्कम 
सु ; 
मु प्रमाणे 
किमंत परतफेडीच्या | हप्त्यांची 


अरूण बिसन रगडे, पोलीस पोलीस ठाणे अंबलदार, पोलीस ठाणे 191 
कान्स्टेबल एमआयडीसी,वाळूज, औरंगाबाद शहर 


श्रीहरी यशवंत जाधव,, पोलीस पोलीस ठाणे अंमलदार, पोलीस ठाणे 
शिपाई एमआयडीसी,वाळूज, औरंगाबाद शहर 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 


शेख सलिम शेख सुलतान, कक्षसेवक गावर 
> महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


F eee, प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महमंद इकबाल , परिचर मंहविदालये Seo aa 280000 | 420000 | 280000) 84000 


संजय रामदास जाधव, शिपाई 


5] 6 [| 7 


क 2. — 3... [ 4 | 
मिनाक्षी सांडू भवरे, पोलीस शिपाई | लीस ठागे अंमलदार, पोलीस स्टेशन जवाहर 280000 | 420000 | 280000 | 280000 
सुमित्रा भानुदास पाटील, प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
अधिपरीचारीका महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 280000 | 420000 | 280000 84000 
eae प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
शाम रामचंद्र , कक्षसेवक महाविधालते परया वि गाया 280000 | 420000 | 280000 | 280000 
लेकूरवाळे गणेश भास्कर, कक्षसेवक | PTET A, TER "1 580000 | 420000 280000 | 280000 


—s 
[००१ 
© 


ol 

wo 

4 
ea ea 


संस्थेने सभासदत्व Tea 
केल्याने संबधीत कार्यालयाने 
कर्जाची वसुली करू नये 


लक्ष्मण साडूंजी खोतकर, सफाईगार ९.00. areal 
दादाराव pas iis कनिष्ट | मुख्य ता विकास 


-> 
N 


राजेश तुळशिराम फिरंगे, पोलीस 
कॉन्स्टेबल 


जमुनाबाई देविदास जाधव, कक्षसेवक 


मोइन बेग मोहम्मद बेग, वार्डसर्वन्ट 


राजेद्र गणपत मोरे, शिपाई 


शेजूळ कडूबाई लक्ष्मण, कक्षसेवीका 


विनोद संपतराव गायकवाड, शिपाई 


राजबीरसिंग सरजिमसिंग, सफाईगार 


विमलबाई चरणसिंह पोहाल, 
कक्षसेविका 


पोलीस ठाणे अंमलदार, पोलीस ठाणे 
एमआयडीसी,वाळूज, औरंगाबाद शहर 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


| 5 | 6 | 


[4 
420000 | 280000 | 280000 


—s 
९0 
ine) 


o 
a 
- 


© 
ol & 
ES pa | 


es 
ea 


संस्थेने सभासदत्व Tea 
केल्याने संबधीत कार्यालयाने 
कर्जाची वसुली करू नये 


[10 | 


a — 3 | 4 | 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र आरोग्य सेवा 
शिंदे अशोक संभाजी, शिपाई विकास प्रकल्प अभियांत्रीकी विभाग, 280000 | 420000 | 280000 | 280000 174 | 1643 
औरंगाबाद 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र आरोग्य सेवा 
EGU Seal S| विकास प्रकल्प अभियांत्रीकी विभा, — | 280000 | 420000] | 280000 280000] 13 131 | 2190 
औरंगाबाद 
सरोवर हुसेन सरदार हसेन, पोलीस |पोलीस ठाणे त नत त्त जवाहर | 589999 | 420000 । 280000 | 280000 3361 
sets piel aes) Use als Lana क्रांती | 5g0000| 420000| 280000! 84000 1704 
पोलिस निरीक्षक, पोलीस स्टेशन सिटी 3 3 
विष्णू बाबूराव चाटे, पोलीस शिपाई चौक, औरंगाबाद 280000 | 420000 | 280000 | 280000 18 1540 
संस्थेने सभासदत्व Tea 
गणेश एकनाथराव नेवलीकर, शिपाई |स्विय सहाय्यक, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद | 280000 | 420000} 280000 | 280000 a केल्याने संबधीत कार्यालयाने 
कर्जाची वसुली करू नये 
धर्माजी मोरे कॉन्स्टेबल पोलिस निरीक्षक, मुकूंदवाडी पोलीस 
बबन धर्माजी मोरे, पोलीस कॉन्स्टेबल सेशन ate 280000 | 420000 | 280000 | 84000 1796 
दिलीपसिंग प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
रणधिर दिलीपसिंग लाहोट, शिपाई महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 280000 | 420000 | 280000 | 196000 2412 


[5 | 6 | 7 [| 8 ] 9 [1 


fee) 

5 a 
Ol [ee 
ine) & 


En 


fee) 
1२ 


ऱ्> 


समन कमलाकर न्यायाधीश, शिपाई 


वामन खंडू वाके, कक्षसेवक 


कमलाबाई नारायण काळे, 
कक्षसेविका 


जनाबाई नामदेव थोरात, सफाईगार 


बाळू सखाराम निकम, कक्षसेबक 


प्रिन्सिपॉल, मुलीची शासकिय व्यवसाय शिक्षण 


संस्था, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


संतोष राधाकृष्ण जोशी, पोलीस 
शिपाई 


प्रभावती मारोजीराव गायकवाड, 
महिला पोलीस कॉन्स्टेबल 


पोलीस सहाय्यक, एम.आय.डी.सी. 
पोलीस स्टेशन वाळूंज, औरंगाबाद 


डयुटी ऑफीसर, पोलीस स्टेशन, जिन्सी, 


औरंगाबाद 


भरत सखाराम कोकणी, पोलीस 
कॉन्सटेबल 


पोलीस ठाणे अंबलदार, पोलीस ठाणे 
जिन्सी, औरंगाबाद 


7 


| 5 | 


[4 
420000 


280000} 84000 


ae ढं 
ye) 
aS 


(ee) (ee) > ऱ्> 


४५1] 
Es 


पंडीत गबऊ चव्हाण, पोलीस शिपाई 


लिलाबाई बाप्पूराव कानपुरे, 
सफाईंगार 


जोगींदर बेगसिंग लाहोट, सफाईगार 


पोलिस ठाणे अंमलदार, पोलीस स्टेशन 
क्रांती चौक, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


प्रकाश कोडीराम पवार, पोलीस 
कॉन्सटेबल 


पोलिस ठाणे अंमलदार, पोलीस स्टेशन 
सिडको, औरंगाबाद 


सुनिल दगडू गायकवाड, पोलीस 
कॉन्स्टेबल 


ज्योती सुनिल गायकवाड, 
अधिपरचारीका 


सुनिता गुरूनाथराव नाईक, स्टाफनर्स 


इंगळे शिला सॅमसन, अधिपरीचारका 


पोलिस ठाणे अंमलदार, पोलीस स्टेशन 
सिडको, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


[4 


| 5 | 


420000 


| 6 | 


280000 


7 


84000 


o 
ES = 


o 
o 
-< 


53 


संस्थेने सभासदत्व Tea 
केल्याने संबधीत कार्यालयाने 
कर्जाची वसुली करू नये 


संस्थेने सभासदत्व रद्‌य 
केल्याने संबधीत कार्यालयाने 
कर्जाची वसुली करू नये 


संस्थेने सभासदत्व Tea 
केल्याने संबधीत कार्यालयाने 
कर्जाची वसुली करू नये 


सविता भिकाजी भालेराव, महिला 
पोलीस शिपाई 


अशोक माणिकराव लोखंडे, परिचर 


पोलीस ठाणे अंमलदार, पोलीस स्टेशन 
एम.आय.डी.सी. वाळूंज, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


साहेबराव बाबूराव बोरूडे, पोलीस 
शिपाई 


'परविन शेख इस्माईल, पोलीस शिपाई 


पोलीस ठाणे अंमलदार, पोलीस स्टेशन 
एम.आय.डी.सी. वाळूंज, औरंगाबाद 


पोलीस ठाणे अंमलदार, पोलीस स्टेशन 
एम.आय.डी.सी. वाळूंज, औरंगाबाद 


नितीन तुळशिराम व्यवहारे, पोलीस 
शिपाई 


हेमलता मोजेस आठवले, 
अधिपरीचारीका 


वाघमारे अशोक मारूती, तपासनीस 


रिबीका अँंण्ड्यूज खंडागळे, 
अधिपरीचारीका 


पोलीस ठाणे अंमलदार, पोलीस स्टेशन 
एम.आय.डी.सी. वाळूंज, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


प्रशासकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


[4 


| 5 | 


570000 


350000 


350000 


380000 


350000 


375000 


380000 


367500 


380000 


105000 


105000 


114000 


105000 


262500 


380000 


110250 


380000 


Ea 
£ 
pe > क 


es 


ry E 
| 


oa 
o 


4 


ol & 
[७०] 


संस्थेने सभासदत्व Tea 
केल्याने संबधीत कार्यालयाने 
कर्जाची वसुली करू नये 


संस्थेने सभासदत्व Tea 
केल्याने संबधीत कार्यालयाने 
कर्जाची वसुली करू नये 


2 3 7 [10 [| 11 | 12 | 
दिपक सुखदेव सातदिवे, सहाय्यक | पोलीस ठाणे अंमलदार, पोलीस स्टेशन 3 3 33 
फौजदार एम.आय.डी.सी. वाळूंज, औरंगाबाद 80000 | 570000 | 380000 | 266000 4334 | 4218 | 12918 


Digitally signed by Ashok Shankar Bhujbal 
IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ashok Shankar पालम 


. 2.5.4.20=d0603fd89ef561b0b051d6283b2c 
Bhujbal ieee aaa 
Date: 2018.03.21 18:19:19 +05'30' 
(अ. शं. भुजबळ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोदयोग विभाग. 


Fi (ग 


